जलआलेखन, सर्व्हेक्षण व संशोधन (३०५६ 
००५५) या योजनेसाठी सन २०२३-२४ मध्ये 
रू.६० लक्ष निधी खर्च करण्यास महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्डास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ११२३/प्र.क्र.१००/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १९ डिसेंबर २०२३ 


संदर्भ:- १.महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचे पत्र जा.क्र.ममेबो/ज.आ./लेखा/0॥॥॥॥1॥-/१/८३६, दि.१३.११.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


२.महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचे पत्र जा.क्र.मसामं/ज.आ./लेखा/70॥१॥॥॥1॥-॥१/८८७, दि.०८.१२.२०२३ 
३.शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि. १२.०४.२०२३ 


महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून राबविण्यात येणाऱ्या “आंतर्देशीय जलवाहतूक, जलआलेखन सर्व्हेक्षण व 


संशोधन” या योजनेकरीता सन 2023-28 या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रु.३.०० कोटी 
निधीपैकी रु. ६० लक्ष एवढा निधी खाळील कामांसाठी खर्च करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी 
मंडळ यांना मान्यता देण्यात येत आहे. 


Sr. Item Description Amount 

No. 

1 Purchase of new plotter with an integrated scanner for printing the| Rs. 7,00,000/- 
Hydrographic Charts along with various other relevant data and 
scanning the requisite sheets 

2 Purchase of renewal of 04 [four] in nos. of Hypack Software Licenses | Rs. 3,00,000/- 
{ Annual Maintenance Plan (AMP)} 

3 Purchase of Camping Gear for survey parties undertaking surveys, and] Rs. 15,00,000/- 
oceanographic observations in ports, harbours and in the shallow waters 
of numerous creek located in various locations. 

4 Purchase of 01 in no. handheld GPS system Rs.4,00,000/- 

5 Purchase of 03 in no. GPS system for survey Launches Rs.3,00,000/- 

r | Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) of electronic | Rs. 28,00,000/- 
survey equipments. 
Total Rs.60,00,000/- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ११२३/प्र.क्र.१००/बंदरे-२ 


२. सदर निधी ज्या कामांकरीता वितरीत करण्यात येत आहे, त्याच कामांवर प्राप्त प्रशासकीय मान्यता 
/सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व विहित कालावधीत खर्ची पडेळ, याबाबत आव्यक ती दक्षता 
घेण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांची राहील. 


३. सदर निधी खर्च करतांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १२.०४.२०२३ शासन परिपत्रकातील सूचनांचे 
व तरतुदीचे पालन करण्यात यावे. तसेच, सदरचा निधी विहीत मुदतीत खर्च करून खर्चाची उपयोगीता 
प्रमाणपत्रे शासनास सादर करण्यात यावीत. 


४. या वितरीत करावयाच्या तरतुदीकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, महाराष्ट्र 
सागरी मंडळ तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ हे राहतील. 


५. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, लेखाशीर्ष क्र. ३०५६-अंतर्देशीय जल परिवहन, (१९०), 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, (०१) सागरी मंडळास (मेरीटाईम बोर्डास) सहायक 
अनुदान, (०१)(०२) जलआलेखन सर्व्हेक्षण व संशोधन (राज्य) (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (३०५६ 
००५५)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१२१९१२३१५४८१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NILIMA MAHADEV KAMBLE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0a1748b905e770db90369b30966380ad4482c802aeb9a20 
8c0273473e9c24d7e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KAMBLE ccleaner 
(निलीमा कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
२) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४ अपर मुख्य सचिव (बंदरे), गृह विभाग. 
५ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई 
६ अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग. 


९) निवडनस्ती (बंदरे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


